संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालयाच्या अधिनस्थ प्रयोगशाळेमधील प्रलंबित 
प्रकरणांचा निपटारा करण्याकरिता विविध संवर्गातील 
५२५ पदे ०२ वर्षाकरिता बाह्ययंत्रणेद्दारे ठोक 
मानधनावर भरण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : एफएसएल-०४२३/प्र.क्र.७१/पोल-४, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२, 
दिनांक :- २६ फेब्रुवारी २०२४. 


संदर्भ :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क., दि.२७.०४.२०२३ 
२) संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचाळनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
मुंका./८९८२-८९८३/२०२३, दि.१३.१२.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई येथे मुख्यालय आणि नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, 
नाशिक, अमरावती, नांदेड व कोल्हापूर येथे प्रादेशिक प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. तसेच चंद्रपूर, धुळे, 
रत्नागिरी, ठाणे व सोलापूर येथे लघु प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. सर्व प्रयोगशाळा राज्यातील गुन्हयासंबंधी 
मुद्देमालाचे विश्लेषण करून अहवाल देतात. या संचालनालयात दाखल होणा-या प्रकरणांची संख्या तसेच 
थकीत प्रकरणे विचारात घेता सध्याचा मंजूर अधिकारी व कर्मचारी वृंद फारच अपुरा पडत आहे. त्यामुळे पोलीस 
व न्यायालय यांच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे. प्रकरणांचा विश्ठेषण अहवाल विनाविलंब पाठविणे 
शक्‍य व्हावे म्हणून दाखल होणा-या प्रकरणांवर आधारित अधिकारी व कर्मचारी वृंद निर्माण करणे अत्यंत 
आव्यक असून मागील ३-५ वर्षापासून अधिकारी व कर्मचा-यांची बरीच पदे रिक्‍त असल्यामुळे थकित 
प्रकरणांची संख्या वाढत गेली आहे. 

सध्या अस्तित्वात असलेल्या अधिका-यांकडून दैनंदिन दाखल होणारी प्रकरणे निकालात काढणे शक्‍य 
आहे. त्यामुळे संचालनालयाने संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये संचालनालयाच्या आस्थापनेवर विविध संवर्गातील एकूण 
५२५ पदे २ वर्षाच्या बाह्ययंत्रणेद्दारे अतिरिक्‍त अधिकारी व कर्मचारी वृंद निर्माण केल्यास प्रलंबित प्रकरणांची 
संख्या कमी होऊन संचालनालयातील दैनंदिन कामकाज सुरळित सुरू होईल असे कळविले आहे. तसेच सदर 
पदे २ वर्षाच्या कालावधीकरीता ठोक मानधनावर भरण्यास मान्यता मिळाल्यास शासनावरील आर्थिक भार कमी 
होण्यास मदत होईल. 


शासन निर्णय:- 

न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील प्रयोगशाळांमधील सर्व 
विभागात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची तसेच प्रलंबित प्रकरणांची वाढती संख्या विचारात घेता थकित प्रकरणांचा 
निपटारा तातडीने करता यावा आणि विश्लेषण अहवाल मा. न्यायालयास वेळेत सादर करणे इाक्य व्हावे. 
याकरीता संचालनालयाच्या आस्थापनेवर विविध संवर्गातील ४९८ पदे (रासायनिक विश्लेषक, (गट-ब) - १६६ 
पदे, वैज्ञानिक अधिकारी (गट-क) १६६ पदे, प्रयोगशाळा परिचर (गट-ड) -१६६ पदे अशी एकूण ४९८ पदे) आणि 
२७ लिपिक टंकलेखक अशी एकूण ५२५ पदे मंजूर पदांव्यतिरिक्‍त २ वर्षाकरिता खालील तपश्ीलात नमूद 
केल्याप्रमाणे ठोक मानधनावर भरण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय Pate: एफएसएल-०४२३/प्र.क्र.9१/पोल-४, 


आवश्यक 


पदाचे नाव . भरती पध्दत ठोक मानधन 
सख्या 
रासायनिक विश्लेषक FACT Plus Qualified Forensic 
१६६ Professional 84,000/- 


गट-ब 


FACT Qualified Forensic 
वैज्ञानिक सहायक, गट-क १६६ | ३५,०००/- 
Professional 


प्रयोगशाळा परिचर, वह निविदा प्रक्रीया पूर्ण 
गट-ड झाल्यावर न्यूनतम 
far ee बाहययंत्रणेव्दारे निविदेद्वारे जे दर 
ब , २७ निश्चित करण्यात येतील 
गट- 
त्याप्रमाणे 


एकूण ५२५ 


2. सदर खर्च “मागणी क्र.बी-१ २०५५-पोलीस, ११६- न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, (20440398) 
१०- कंत्राटी सेवा” या उद्दिष्टाखाली खर्ची घाळून उपलब्ध असलेल्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर पदांची भरती करताना वित्त विभागाच्या दि.२७.०४.२०२२ मध्ये नमूद केलेल्या परिपत्रकातील 
सुचनाम्चा अवलंब करण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय दि.०९.०६.२०१७ अन्वये गठित मा. अपर मुख्य सचिव 
(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग व सचिव (व्यय), वित्त विभाग यांच्या उपसमितीच्या दि.२३.०१.२०२४ रोजीच्या 
बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून व वित्त विभाग (आस्थापना पुर्नरचना कक्ष) कार्यासनाच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.९४/२०२४/आ.पु.क., दि.२३.०२.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२२६१८०४५४६१२९ असा आहे. हा sear डीजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 
KAI LAS A RJ U N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b98a708cc03eb46cd241 


604d42bb, postalCode=400032, st=Mah hi 


GAI KWAD ESSMSALCODEESCD crHALASANUGAKNAD क 
(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. विरोधी पक्षनेता,महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसएल-०४२३/प्र.क्र.9७१/पोल-४, 


६. मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई-१/२, मुंबई/नागपूर 

९. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई 

११. उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा नागपूर/नांदेड/ 
अमरावती/नाशिक/पुणे/कोल्हापूर/छत्रपती संभाजीनगर. 

१२. उपसंचालक, लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा चंद्रपूर/धुळे/सोलापूर/ रत्नागिरी/ठाणे 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी नागपूर/ नांदेड/ अमरावती/ नाशिक/पुणे/ कोल्हापूर/छत्रपती 
संभाजीनगर /चंद्रपूर/धुळे/सोलापूर/रत्नागिरी/ठाणे. 

१५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१६. निवडनस्ती (पोल-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


